तत्काळ महाराष्ट्र शासन 


क्र.संकीर्ण-१४१९/सं.क्र.३५२/का.१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 

दिनांक:- 04.03.2098 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
विषय- “Cyber Crime & Security” या विषयावर श्री.हेरॉल्ड डिकोस्टा, सायबर तज्ज्ञ यांचे 
व्याख्यान. 
महोदय/महोदया, 
मंत्रालयीन अधिकारी/ कर्मचारी यांचेसाठी “Cyber Crime & Security” या विषयावर श्री.हेरॉल्ड 
डिकोस्टा, सायबर तज्ज्ञ यांचे शुक्रवार दि.०८.०३.२०१९ रोजी सकाळी ११.३०ते दुपारी १.०० या कालावधीत 


परिषद सभागृह, ६ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई येथे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. 
२. सदर व्याख्यानास उपस्थित राहण्याबाबत आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सूचित 
करण्यात यावे, ही विनंती. 


३. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०३०५१७४३२१०४०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


जी; Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
वे] a Nn a Nn Dep. \Code=400032, st=Maharashtra, 
-8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ada8 
e 7७40, 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fef5dc2ad659e360f7 
Bhimrao Gurav ४५५ यत 
Date: 2019.03.05 17:46:16 +05'30' 


(ग.भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 


१) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
२) अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 


